स्वच्छक, गट-ड या पदावर सार्वजनिक बांधकाम 
विभागांतर्गत नामनिर्देशानाने तात्पुरती नियुक्‍ती 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः नियुक्‍ती- २०२४/प्र.क्र.३८/प्रशा-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-०७ मार्च, २०२४ 


संदर्भ : - १. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक :एसआरव्ही-२०१४/प्र.क्र.३२२/का. १२, 
दि.०६/०६/२०१७ 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुं (मुं) 
वि. अ./८४१, दि.२०/०२/२०२४ 


शासन आदेशा :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्वच्छक, गट-ड (वेतनस्तर एस-१ रुपये १५,०००- 
४७,६००/- या वेतनश्रेणीत) या संवर्गात नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती करण्यासाठी या विभागाच्या दिनांक 
१३.१२.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय निवड समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर 
निवड समितीमार्फत दिनांक १०.१०.२०२३ रोजी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर 
जाहिरातीच्या अनुषंगाने गुणवत्तेनुसार पात्र ठरलेल्या ३१ उमेदवारांची यादी गुणवत्ता क्रमांकानुसार 
www.mahapwd.com या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केली असून या उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यासाठी 
संदर्भाधिन क्रमांक-२ येथील दिनांक २०.०२.२०२४ त्यानुसार सोबतच्या *परिशिष्ट-अ' येथील 
उमेदवाराची स्वच्छक, गट-ड या पदावर ते रुजू होतील त्या दिनांकापासून (वेतनस्तर एस-१ रुपये 
१५,०००-४७,६००/- या वेतनश्रेणीत) विहित अटींच्या अधीन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती या विभागात 
देण्यात येत आहे:- 

२. सोबतच्या 'परिशिष्ट-अ' मधील उमेदवारांची सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
येथील प्रशासन-४ यांच्या आस्थापनेवरील स्वच्छक (गट-ड) या पदावर पदस्थापना करण्यात येत 
आहे. त्यानुसार संबंधित उमेदवारांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहीत मुदतीत रुजू होणे बंधनकारक 
आहे. 

३. नियुक्‍ती आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर उमेदवारांनी अवर सचिव (आस्थापना), रुम नं. २५१, दुसरा 
मजला (विस्तार), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे हे आदेशा निर्गमित 
झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत प्रत्यक्ष संपर्क साधावा व सेवेत रुजू व्हावे. अन्यथा, एक 
महिन्यानंतर सदर नियुक्तीचे आदेश आपोआप रद्द होतील. 

४. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी केलेल्या शिफारशीच्या 
अनुषंगाने सोबतच्या “परिशिष्ट-अ' मधील उमेदवारांची करण्यात आलेली नियुक्ती ही, सार्वजनिक 
बांधकाम विभागातील स्वच्छक, गट-ड या पदाच्या सेवाभरती नियमातील तरतुदीनुसार रिक्‍त 
पदावर, पुढील विहित अटींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे:- 


शासन आदेश क्रमांकः नियुक्‍्ती- २०२४/प्र.क्र.३८/प्रशा-४ 


१) एखाद्या उमेदवारास विहित कालावधीत अपरिहार्य, उचित कारणास्तव रुजू 
होण्यासाठी मुदतवाढ हवी असल्यास त्या उमेदवारांनी सदर शासन आदेश निर्गमित झाल्याच्या 
दिनांकापासून १० दिवसांच्या आत अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांना मुदतवाढीसाठी अर्ज सादर करावा. तद्नंतर प्राप्त झालेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. 
उचित कारणास्तव विहित कालावधीत मुदतवाढीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना मुदतवाढ 
देण्याचा/ नाकारण्याचा अंतिम निर्णय शासनाचा राहील. 

२) जे उमेदवार हा शासन आदेशा निर्गमित झालेल्या तारखेपासून एक महिन्याच्या 
मुदतीच्या आत नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणार नाहीत अथवा त्यांचेकडून यासंबंधात काही सूचना 
प्राप्त झाली नाही तर ही नियुक्ती त्यांना स्वीकृत नाही असे समजून उमेदवारांच्या नियुक्तीचे आदेशा 
आपोआप रद्द होतील. 

३) सदर उमेदवारांची ज्येष्ठता ही सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २१.०६.२०२१ 
रोजीच्या शासन अधिसूचना अन्वये विनियमित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियम, २०२१ मधील तरतुदीनुसार गुणवत्ता क्रमांकानुसार निश्चित करण्यात येईल. त्यामुळे 
नियुक्तीच्या आदेशानुसार एक महिन्याच्या आत सेवेत रुजू न होणाऱ्या उमेदवारांना सेवा ज्येष्ठता 
गमवावी लागेल व त्यांची ज्येष्ठता ते ज्या दिनांकास शासन सेवेत रुजू होतील, त्या दिनांकास निश्चित 
करण्यात येईल. 

8) मागास प्रवर्गाच्या राखीव पदावर नियुक्‍त केलेल्या उमेदवारांची प्रचलित नियमातील 
तरतूदीनुसार जात वैधता प्रमाणपत्राच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
मागासवर्गीय उमेदवारांनी जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र शासनास सादर करणे आवश्‍यक 
राहील. त्यानुसार संबंधित उमेदवारांच्या मुळ सेवापुस्तकात नोंद घेण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. 

तसेच, मागास प्रवर्गाच्या राखीव पदावर (अ.जा., अ.ज., वि.जा., भ.ज.(ओ, भ.ज.(बो, 
भ.ज.(क), भ.ज.(ड), वि.मा.प्र., इ.मा.व.) नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांनी जात 
वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नसल्यास, त्यांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्याच्या आत 
जात प्रमाणपत्राची वैधता, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून करुन घेणे आवश्‍यक राहील. 
विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित उमेदवारांच्या सेवा प्रचलित 
नियमानुसार समाप्त करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. 

५ महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय दिनांक २५.०५.२००१ व दिनांक 
०४.०५.२०२३ मधील तरतुदीनुसार मागास प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता निवड 
झालेल्या उमेदवारांची, “महिलांसाठी उन्नत व प्रगत व्यक्‍ती गट (क्रिमीलेअर) यामध्ये मोडत 
नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र” (अलिकडचे/ नवीनतम मूळ नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र) ची साक्षांकित प्रत 
तपासणीसाठी आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचेकडे पाठविणे आवश्‍यक आहे. त्यानुषंगाने 
मागास प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता निवड झालेल्या महिला उमेदवारांचे नॉन 
क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र दोन प्रतीत सादर करावी. मागास प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव 
पदाकरीता निवड झालेल्या महिला उमेदवारांची नियुक्‍ती सदर तपासणी अहवालाच्या अधिन राहून 
करण्यात येत आहे. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचेकडून प्राप्त अहवालानुसार महिला 
उमेदवार अपात्र ठरत असल्यास त्यांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात येईल. 

&) उमेदवारांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र नियम,२००५ च्या 
नियम ४ नुसार विहीत नमुना “अ” मधील प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः नियुक्‍्ती- २०२४/प्र.क्र.३८/प्रशा-४ 


७ 'परिशिष्ट-अ* मधील खेळाडू प्रवर्गातून निवड झालेल्या उमेदवारांना शालेय 
शिक्षण व क्रिडा विभाग, शासन निर्णय, दिनांक ०१.०७.२०१६ मधील तरतुदीनुसार नियुक्‍ती देण्यात 
येत आहे. सदर तरतुदींची पूर्तता होत नसल्यास संबंधित उमेदवारांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात येईल. 

८) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अंनियो-१००९/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दिनांक 
१८/०८/२००९ मधील तरतुदीनूसार दि.०१/११/२००५ पूर्वी शासन सेवेत निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेवर 
कार्यरत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्याच किंवा अन्य विभागातील निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेच्या 
पदावरील नियुक्तीसाठी दिनांक ०१/११/२००५ पूर्वी किंवा त्यानंतर अर्ज केला असेल आणि त्याला 
दिनांक ०१/११/२००५ रोजी किंवा त्यानंतर नविन पदावर नियुक्‍त करण्यात आले असेल तर अज्ञा 
प्रकरणी वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक : अंनियो-१००६/८७/सेवा-४, दिनांक १२/०१/२००७ 
मधील (i) ते (iv) येथे नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता झाल्यास संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यास 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू 
ठरतील. दिनांक १८/०८/२००९ या परिपत्रकात नमूद (i) ते (iv) येथील सर्व अटींची पूर्तता ज्या प्रकरणी 
होत नसेल अशा शासकीय कर्मचाऱ्यास नविन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू ठरेल. 

९) सदर नियुक्ती, उमेदवारांनी सादर केलेल्या प्रमाणपत्राच्या सत्यासत्यतेवर अवलंबून 
राहील. उमेदवारांनी सादर केलेली प्रमाणपत्रे तसेच साक्षांकन नमुन्यात नमूद केलेली माहिती, 
नियुक्‍तीनंतर खोटी अथवा बनावट आढळल्यास, सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती आपोआप संपुष्टात 
येईल. 

१० उमेदवारांनी साक्षांकन नमुन्यात सादर केलेली माहिती नियुक्‍ती देण्यात आल्यानंतर 
असत्य असल्याचे आढळून आल्यास तात्पुरते नियुक्ती आदेश॒ रद्दबातल करुन भारतीय 
दंडसंहितेनुसार फौजदारी कारवाई करुन सदर उमेदवारांना शासन सेवेत कायमस्वरुपी अपात्र 
ठरविण्यात येईल. 

११) उमेदवारांच्या सेवानिवृत्तीचे वय प्रचलित नियमानुसार राहील. 

१२) उमेदवार सेवेत रुजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा देऊ इच्छित असल्यास, त्याला 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, दिनांक 
०२/१२/१९९७ मधील तरतूदीनुसार शासनाला किमान १ (एक) महिन्याची आगाऊ नोटीस किंवा एक 
महिन्याचे मूळ वेतन देणे आवश्‍यक राहील. मात्र, RRA, सेवानियमांचा भंग इत्यादी कारणांसाठी 
एखाद्या उमेदवाराची सेवा समाप्त करण्यासाठी वरीलप्रमाणे नोटीस देण्याचे बंधन शासनावर असणार 
नाही. 

१३) सर्व उमेदवारांचे वैद्यकीय तपासणी अहवाल प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून त्यांची 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित उमेदवार यांनी त्यांना वैद्यकीय तपासणीबाबतच्या 
आव्यक त्या सुचना दिल्यानंतर त्यांना सर गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई/ कामा आणि 
आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई येथे वैद्यकीय तपासणीसाठी स्वखर्चाने उपस्थित रहावे लागेल. 

१४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक चारित्र्य-२११७/ प्र.क्र.४८३/ 
२०१७/१६-अ, दिनांक २८/०८/२०१७ अन्वये सर्व उमेदवारांचे चारित्र्य पडताळणी अहवाल प्राप्त 
होण्याच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित उमेदवारांची नियुक्तीच्या ठिकाणी 
रुजू झाल्यानंतर कार्यालयामार्फत त्यांची चारित्र्य पडताळणी करण्यात येईल. 

१५ तसेच, जे उमेदवार यापूर्वी अन्य विभागात अथवा या विभागात शासकीय सेवेत 
कार्यरत होते त्यांच्याबाबतीत ते ज्या विभागात/कार्यालयात कार्यरत होते त्या 
विभागाकडून/कार्यालयाकडून त्यांच्या विरूध्द कोणती विभागीय चौकशी सुरू होती किंवा प्रस्तावित 
आहे. याबाबतची माहिती प्राप्त करून घेण्याच्या अधिन राहून त्यांना तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः नियुक्‍ती- २०२४/प्र.क्र.३८/प्रशा-४ 


आहे. जर एखाद्या उमेदवारांविरूध्द त्यांनी यापूर्वी कार्यरत असलेल्या विभागात/कार्यालयात विभागीय 
चौकशी सुरू असल्यास सदर नियुक्‍तीनंतरही सदर चौकशी सुरू राहील 

१६ सोबतच्या *परिशिष्ट-अ' मधील उमेदवार सध्या केंद्र/ राज्य शासनाच्या सेवेत अथवा 
निमशासकीय सेवेत कार्यरत असतील तर संबंधीत नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी त्यांना नेमणूकीच्या ठिकाणी 
हजर होण्याच्या दृष्टीने सदर सेवेतून कार्यमुक्त झाल्याचे अथवा तसे लेखी पत्र सादर केल्याशिवाय 
त्यांना रूजू करून घेता येणार नाही. तसेच सदर उमेदवारांची नियुक्ती ही त्यांचे केंद्र/ राज्य शासनाच्या 
सेवेत अथवा निमशासकीय सेवेतील ना-चौकशी प्रमाणपत्र त्यांच्या संबंधीत कार्यालयाकडून प्राप्त 
होण्याच्या अधीन राहील. 

१७) संबधित उमेदवार यांनी त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत स्वग्नाम 
घोषित करणे आवश्‍यक आहे. तदनंतर त्यांनी स्वग्नाम घोषित केल्यास संपूर्ण सेवेच्या कालावधीत 
घोषित केलेल्या स्वग्नामामध्ये बदल करता येणार नाही. 

१८) संबधित उमेदवार यांनी माझी “स्वच्छक” म्हणून झालेली नेमणूक ही तात्पुरती असून 
कोणतीही सुचना न देता आणि कोणतीही कारणे न देता, कोणत्याही वेळी मला सेवेतून कमी करता 
येईल याची मळा जाणीव आहे आणि त्या आधारावर मी ही नेमणूक स्वीकारत आहे, असे हमीपत्र 
नियुक्‍्तीनंतर त्वरित सादर करणे आवश्‍यक राहील. 
कि सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०६१४०५११३४१८ असा आहे. हा शासन 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 
2 


5.4.20=8ee7324ad7852055846717483e4005052102b430c5565e02641421 


303dac768, postalCode=400032, st: 


KUMBHAR sam aie amon 
(सुनिल ना. कुंभार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित उमेदवार (ई-मेलद्वारे) यांनी अवर सचिव (आस्थापना), रुम नं. २५१, दुसरा मजला 
(विस्तार), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे कार्यालयात हजर होण्याकरीता 
संपर्क साधावा. 
प्रत, 
१. महालेखापाल 9/2, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर, 
२. मा. मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 
४. सचिव (बांधकामे/रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई 
६. सह सचिव (आस्था/सेवा/संनि),सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. स्वच्छता निरिक्षक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवडनस्ती, प्रशासन-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


स्वच्छक, गट-ड या पदावर सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत नामनिर्देशनाने प्रशासन-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई येथे तात्पुरती नियुक्‍ती देणेबाबत 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेश क्रमांक: नियुक्‍ती- २०२४/प्र.क्र.२८/प्रशा-४, 


दिनांक:- ०७ मार्च, २०२४ 


(परिशिष्ट-“अ”) 
अ.क्र. | गुणवत्ता। नाव (मराठीमध्ये) नाव (इंग्रजीमध्ये) मेद मुळ Bid) प्रव 
क्रमांक प्रवर्ग 
g g eee || राजेंद्र मयेव ROHAN RAJENDRA MAYEKAR इतर मागास व खुला 
२ ३ ene ।| NARENDRA 8५8601 PIMPLE खुला खुला 
३ ५ | मंगेश मोहन मकर MANGESH MOHAN MAKAR | विमुक्त जाती (अ) | विमुक्त जाती (अ) 
डु ७ | योगेश सुपडू प YOGESH SUPADU PATIL इतर मागास व इतर मागास व 
प्‌ Z पर्यकांत घनशाम 1 SURYAKANT GHANSHAM इतर मागास व इतर मागास व 
SHINDE 
६ ९ | गजानन विलास मुंढे GAJANAN VILAS MUNDHE खुला दिव्यांग (अ) B/LV 
- खुला 
५ १० | भागवत मधुकर पवार BHAGWAT MADHUKAR इतर मागास व इतर मागास व 
PAWAR 
८ १२ | मसरे क्रषिकेश भगवान । MASURE RUSHIKESH इतर मागास व इतर मागास व 
BHAGWAN 
९ १३ | संतोष रावसाहेब आरेकर | SANTOSH RAOSAHEB AREKAR थकदृष्ट्या दुर्बल धकदष्ट्या Fa 
घटक घटक 
१० १४ | नितीन तात्याराम वाघमोडे । NITIN TATYARAM भटक्या जमाती(क) | भटक्या जमाती (क) 
WAGHMODE 
११ १६ । बालाजी कोंडीबा पवार BALAJI KONDIBA PAWAR धकदष्ट्या ea थधकदष्ट्या दब 
घटक घटक 
१२ १७ भजीत प्रकाश घोडसकर | १8५11६2] PRAKASH भटक्या जमाती(क) | भटक्या जमाती (क) 
GHODASKAR 
१२ १९ । विजय भाऊ भोये VAY BHAU BHOYE अनु. जम अनु. जम 
शड २७ | परुषोत्तम आनंदराव बाभरे | PURUSHOTTAM ANANDRAO इतर मागास व दिव्यांग (ब) D/HH 
BABHARE इतर मागास वर्ग 
१५ २९ | सचिन सयाजी फुलस SACHIN SAYAJI FULSAUNDAR इतर मागास व खुला (प्रकल्पग्रस्त) 
१६ | ३३ | जयदीप विजयसिंग पाडवी | JAYDEEP VIJAYSING PADVI अनु. जम अनु. जम 
१७ 3X पावलो माणिक इंगळे DIPAVALI MANIK INGLE खुला खुला (महिला) 


१८ ३६ । शुभांगी प्रभाकरराव ब SHUBHANGI PRABHAKARRAO । इतर मागास वर्ग खुला(महिला ) 
BADRE 
१९ ३७ | सुप्रिया पोपट जाधव SUPRIYA POPAT JADHAV Tey द खुला (महिला) 
घटक 
२० ३८ | विलास अमृता टेकम VILAS AMRUTA TEKAM अनु. जम अनु. जम 
२१ ३९ । Sala लक्ष्मणराव SAMRATA LAXMANRAO Tastes मागास प्रवर्ग | विशेष मागास प्रवर्ग 
कासराळीकर KASRALIKAR 
२२ ४२ | वैशाली राजाभाऊ धुमाळ । VAISHALI RAJABHAU DHUMAL | इतर मागास व इतर मागास व 
(महिला) 
२३ | ४५ “ss || RUPALI ISHAWAR WARULE इतर मागास वर्ग । इतर मागास वर्ग 
(महिला) 
२४ | ४६ | शितल भोमराव भुस SHITAL BHIMRAO BHUSARE अनु. जम अनु. जम 
(महिला) 
२५ ५६ | ऐश्वर्या अशोकराव AISHWARYA ASHOKRAO भटक्या जमाती(क) | भटक्या जमाती (क) 
होनमाने HONMANE (महिला) 
२६ | ५७ | दिनकर जगन्नाथ अवधूत | DINKAR JAGANNATH खुला खुला (खेळाडु) 
AVADHUT 
२७ | ३०४ | वर्षाराणी जयसिंग जगताप | VARSHARANIJAYSING JAGTAP | आर्थिकदृष्ट्य थकदृष्ट्या दुब 
घटक घटक (महिला) 
२2 ६१ | ag सखाराम म्हेत् BANDU SAKHARAM MEHETRE | इतर मागास वर्गीय खुला 
(माजी- सैनिक) 
२९ ३३२ | गणेश माणिक घोरपडे GANESH MANIK GHORPADE खुला खुला 
(माजी- सैनिक) 
३० ६६ — | पाहेबराव मडाव SWATI SAHEBRAO MADAVI अनु. जम अनु. जम 
(महिला) 
३१ । ४१९ शिंगी BHAYYASAHEB ISHVAR PATIL इतर मागास व इतर मागास व 
(माजी- सैनिक) 


SUNIL NARAYAN 


KUMBHAR 


(सुनिल ना. कुंभार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


